राज्यातील = सार्वजनिक गणेशोत्सव 
मंडळ पुरस्कार विजेते घोषित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०२२/प्र.क्र.१३३/सां.का.२ 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
वाचा - शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. पुलदे २०२२/प्र.क्र.१३३/सां.का.२, 
दिनांक २६ ऑगस्ट,२०२२. 
प्रस्तावना : 

मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदेशानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि. ३१ 
ऑगस्ट, २०२२ ते दि. ९ सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीत झालेल्या गणेझोत्सवात उत्कृष्ट 
गणेशोत्सव गंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअनुषंगाने 
जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. जिल्हास्तरीय समितीमार्फत जिल्हयातून एक 


उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची निवड करण्यात आली. राज्यस्तर समितीने जिल्हास्तरीय 


समितीमार्फत प्रत्येकी एक याप्रमाणे प्राप्त झालेल्या एकूण ३६ उत्कृष्ट गणेशोत्सव गंडळांमधू* 
प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. सदर विजेत्यांन 


अनुक्रमे रु.५ लाख, रु.२.५ लाख व रु.१ लाख अशी रक्‍कम व प्रमाणपत्र तसेच ३३ जिल्हयांतील 


अन्य प्रथम क्रमांकाच्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळासही रु.२५,०००/- रक्‍कम व प्रमाणपत्र देऊन 
गौरव करण्यात येणार आहे. यानुसार विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांची नावे घोषित करण्याची बाब 


श॥सनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 


जिल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरीय समितीने संदर्भाधीन शासन निर्णयातील निकषांच्या 
आधारे केलेल्या शिफारशीनुसार राज्यस्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या, विजेत्या 


गणेशोत्सव मंडळांची नावे व जिल्हा स्तरावरील प्रथम क्रमांकाच्या अन्य ३३ विजेत्या गणेशोत्सव 


मंडळांची नावे सोबतच्या प्रपत्र “अ” नुसार जाहिर करण्यात येत आहेत. 


2. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांनी विजेत्या 
गणेशोत्सव मंडळांना पुरस्कार वितरण करण्यासाठी समारंभाचे आयोजन करावे. सदर 
समारंभासाठी होणारा सर्व खर्च संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रु. १२,८०,०००/- 
(अक्षरी रुपये बारा लक्ष ऐंशी हजार फक्त) या रकमेमधून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२१०१११८१०३९९०२३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ऱ्ववद्दाचमाठे 
(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


५. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
८. सर्व जिल्हाधिकारी 
पहासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ सायन, मुंबई 
१२.अधिष्ठाता, सर जे. जे. कला महाविद्यालय, मुंबई 

राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, मुंबई 
१४. प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई 
१५. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१६. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२२.निवड नस्ती (सां.का.२) 


>“० 


शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे-२०२२/प्र.क्र.१३३/सां.का.२, दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ सोबतचे प्रपत्र "अ 


राज्यस्तरीय विजेते 


| ण्य .। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव घे 
।१ | afl खडकेश्वर म. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, पातूर, अकोला प्रथम 
[2 सुवर्णयुग तरुण मंडळ, शोवाळे गल्ली, ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर  । द्वितीय 
| 3 | kaon मित्रमंडळ, अंधेरी, मुंबई उपनगर तृतीय 
जिल्हास्तरीय विजेते 
rE ज़िल्हा सार्वजनिकगणेशोत्सवमंडळाचेनावा ढ।7 |... 7 
१ ।अमरावती | एकविरा गणेशोत्सव मंडळ, अमरावती. 
२ औरंगाबाद | कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान गणेश मंडळ, औरंगाबाद | 
वु | बीड | जय किसान गणेश मित्र मंडळ, ब 
४ fuse  ।आदर्शगणेशमंडळ,भंडारा 71. 
उ । बुलढाणा । सहकार्य गणेश मंडळ, ता. चिखली, जि. बुलढाणा 7 । 
६ वंद्रपूर  । न्यु इंडिया युवक गणेश मंडळ, भानापेठ वार्ड, चंद्रपूर | 
७ ।धुळे = श्री. संत सावता गणेशमित्रमंडळ,सोनगीर धुळे 
८ | गडचिरोली | लोकमान्य गणेश मंडळ, आरमोरी, जि. गडचिरोली 
९ गोंदिया ।नवयुवक किसानगणेशमंडळ,देवरी,जि.गोंदिया . 71 
१० | हिंगोली श्री. सिध्दीविनायक सार्वजनिक गणेश मंडळ, एनटीसी, हिंगोली 
् ११_ | जळगांव__ | जागृती मित्र मंडळ, भडगांव, जि. जळगांव 
[a २ vest | संत सावता गणेश मंडळ, परतूर, जि. जालना 7 
१३ । कोल्हापूर । श्री. गणेश तरुणमंडळ,ढेंगेवाडी,कोल्हापू 777 
। a lag  ।बाप्पागणेशमंडळ,लातू 2 t—~™*S ] 
(ag मुंबई शहर | पंचगंगा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई शहर 
। १६ ।नागपूर | विजय बाल गणेशोत्सव मंडळ, किराडपुरा, नागपूर 
१७ | नांदेड यमा गणेश मंडळ, नां 
१८ । नंदुरबार | क्षत्रिय माळी नवयुवक गणेश मंडळ, नंदूरबार 
4 = नाशिक अमरज्योत मित्र मंडळ, सातपूर, नाशिक 
_२० । उस्मानाबाद | बाल हनुमान गणेश मंडळ, उस्मानाबाद 
२१ । पालघर  । साईनाथ मित्र मंडळ, , पालघर 
_ २२ । परभणी स्वराज्य गणेश मंडळ, देवनांदरा, परभणी 
२३ । पुणे जयजवानमित्रमंडळ,नानापेठ,पुणे [|| 
२४ । रायगड | संत रोहीदास तरुण विकास मंडळ, महाड, रायगड | 
२५_ | रत्नागिरी | पालघरवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, मंडणगड, जि. रत्नागिरी । 
२६ | सांगली तिरंगा गणेशोत्सव मंडळ, विटा, जि. सां 
२७ | सातारा सार्वजनिक क्रिडा गणेशोत्सव मंडळ, , जि. सातारा 


२८ | सिंधुदुर्ग पार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ सालईबडा, जि. सिंधुदुर्ग 
२९ । सोलापूर । श्रोमंत मानाचा कसबा गणपती, सोलापूर 
३० | ठाणे धामणकर नाका मित्र मंडळ, भिवंडी, जि. ठाणे 
३१ ।वर्धा बाल गणेश उत्सव मंडळ, समुद्रपूर, जि. वर्धा 
३२ । वाशिम मंत्री पार्क गणेशोत्सव मंडळ, वाशिम 
३३ । यवतमाळ । नवयुग गणेश मंडळ, यवतमाळ 
= 
STENTS 
(विद्या वाघमारे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


